हिंगोली जिल्हयातील यशवंतराव चव्हाण 
मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत vo घरकुल 
लाभार्थी यांच्या ०२ मुक्‍त वसाहतीस मान्यता 
व निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय : यचमु-२०२२/प्र.क्र.9३/योजना-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :१०नोव्हेंबर, २०२२. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागक्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक २४/१/२०१८. 
२) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक ८/१/२०१९. 
३) शासन शुध्दीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागक्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ८/३/२०१९. 
४) शासन शुध्दीपत्रक निर्णय विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभागक्र.गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र.६०/ विजाभज-१, दिनांक ११/९/२०१९. 
५) संचाळक, इतरमागासबहुजनकल्याणसंचालनालय, पुणेयांचे पत्र क्र.६७०, 
दिनांक-३१/०३/२०२२. 
शासन निर्णय :- 
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती या समाजातील घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 
वसाहत योजनेंतर्गत शासन निर्णय, संदर्भ क्रमांक १ व शासन शुध्दीपत्रक संदर्भ क्र. २ ते ४ च्या 
अनुषंगाने जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, यहावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना जिल्हा समिती, 
हिंगोली यांनी सन २०२२-२३ मध्येमौ. वाकोडी, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली येथील ४० लाभार्थ्याच्या 
दोन वसाहती स्थापने संदर्भात दिनांक 24/2/2022 रोजीच्या पत्रासोबतच्या परिशिष्ट “अ” मधील 
४० लाभार्थ्यांच्या नावाचा अंतिम केलेला प्रस्ताव संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 
२. सदरयोजनेंतर्गतमौ. वाकोडी, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोळीयेथील vo लाभार्थ्यांच्या दोन 
वसाहती स्थापनेसंदर्भात प्रती वसाहत रुपये ८८,६३,०००/- प्रमाणे ०२ वसाहतीसाठी मिळूण रुपये 
१,७७,२६,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी, सत्त्यात्तर लक्ष सव्वीस हजार रुपये फक्त) आणि 
प्रशासकीय निधी ४% प्रमाणे रुपये ७,०९,०४०/- (अक्षरी सात लक्ष नऊ हजार चाळीस रुपये फक्त) 
अज्ञा एकूण रूपये १,८४,३५,०४०/- (अक्षरी एक कोटी चौऱ्यांऐंशी लक्ष पस्तीस हजार चाळीस रुपये 
फक्त) इतक्या निधीस याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. यःडवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत हिंगोली जिल्हयातील शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट “अ” मधील पात्र ४० लाभार्थ्यांच्या ०२ वसाहतीस खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.9३/योजना-१ 


१.हिंगोळी जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरविलेल्या व छाननी अंती अंतीम केलेल्या 
लाभार्थ्यापैकी सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद पात्र लाभार्थ्यांनाच सदरहू 
योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 
२. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील तसेच बेघर कुटुंबांना प्रत्येकी ०५ गुंठे 
जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर २६९ चौ. फु. क्षेत्रफळाचे घर बांधून देणे आणि उर्वरित 
जागेवर लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात 
यावी. 
३.सर्व लाभार्थी विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तिक जात प्रमाणपत्र धारक असणे बंधनकारक असुन 
ST व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 
४.यायोजनेंतर्गतलाभार्थ्यांना सन २०२२-२३ या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे 
आवश्यक राहील. 
५.सर्व लाभार्थ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्यात अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील. 
६. लाभार्थ्यापैकी एखाद्या व्यक्‍तीच्या नावात, पालकाच्या / वडीलांच्या नावात अथवा 
आडनावात तफावत असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, 
पालकाच्या नाव व आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. नाव/आडनावातील 
तफावत दुर न झाल्यास अशा व्यक्‍तीससदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 
७. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार 
कार्यवाही करावी. 
८. जिल्हास्तरीय समितीने योजनेसाठीच्या संदर्भिय शासन शासन निर्णयातील तरतुदीच्या 
अधीन सदरहू प्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करुन वैयक्तिक लाभार्थी यांच्या घरकुल 
योजनेस मान्यता देण्याची कार्यवाही करणे आवश्‍यक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत उक्त 
शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदरहू प्रकरणी 
विहित केलेल्या निधी व्यतिरिक्त कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त निधी मंजूर केला जाणार 
नाही. 
४. या प्रकरणी लाभार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची व अटींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारी ही जिल्हाधिकारी, हिंगोली व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, हिंगोली यांची राहील. 


५. सदरहू योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण, हिंगोली हे आहरण 
व संवितरण अधिकारी असतील. त्या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेली तरतूद सहायक आयुक्त, 
समाजकल्याण, हिंगोली हे संबंधित यंत्रणेस वितरीत करतील. 


६. जिल्हाधिकारी, हिंगोली व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, हिंगोली यांनी सर्व अटी व 
शर्तीच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च करु नये. 


७. याबाबतचा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.9३/योजना-१ 


(09) (०३) विमुक्त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता warded चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना 
(२२२५-ई ८२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्त) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यातयावा. 


८. याद्वारे वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास 
सादर करावे. 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ्रणफ.1141141991119.200.1)या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११०१६३१००३७३४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KAILAS TARACHAND onc a RAILAS TARAGHAND SALUNKE, G = IN, 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
SA L U N K E MAHARASHTRA, OU = OTHER BACKWARD 
BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 


Date: 2022.11.10 17:22:04 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
२. जिल्हाधिकारी,हिंगोली. 

३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

४. प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण,लातूर . 

५. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण हिंगोली. 

६. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी,हिंगोली. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी,हिंगोली. 

१०. मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (योजना-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.9३/योजना-१ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय : यचमु-२०२२/प्र.क्र.७३/योजना-१ 
परिशिष्ट- “अ 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत २०२२-२३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या हिंगोली 


जिल्हयातील ०२ वसाहतीमधील ४० पात्र लाभार्थ्यांची यादी. 


अ.क्र. नाव 


जात 


[Lae | आनंदा नवसाजी AVE 


गाडीवडार (वि.जा 


२ | बंडुन्थु नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


धोडबा किसन नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


साहेबराव नथु नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


५  ।सुभाषरामा नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


६ | अशोक लक्ष्मण जाधव 


गाडीवडार (वि.जा 


मारोती लक्ष्मण नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


नामदेव मारोती नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


९ । अशोक नागोराव वाघमारे 


| 9 ० | Tors किसन नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


ae १ | संजय मारोती मानकरी 


गाडीवडार (वि.जा 


१२ । दत्ता परसराम नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


१२ । देवराव hard नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


१४ | नारायण मारोती मानकरी 


गाडीवडार (वि.जा 


१५ । नारायण पांडुरंग मासोळकर 


गाडीवडार (वि.जा 


१६ | विठ्ठल मारोती मानकरी 


गाडीवडार (वि.जा. 


१७ । बाबाराव मारोती नरहारे 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
गाडीवडार (वि.जा.) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


गाडीवडार (वि.जा. 


१८ | सुभाष सखाराम बाभुळकर 


वडार (वि.जा.) 


१९ नारायण हानवता वाघमारे 


गाडीवडार (वि.जा. 


२० । हनवता मारोती नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा 


२१ । रामू नागोराव धोत्रे गाडीवडार (वि.जा 
२२ | मारोती यलणप्पा नरहारे गाडीवडार (वि.जा 
२३ | दत्ता बाबुराव नरहारे गाडीवडार (वि.जा. 


२४ | कोडबा लक्ष्मण जाधव 


गाडीवडार (वि.जा. 


२५ | देवराव नारायण मानकरी 


गाडीवडार (वि.जा. 


२६ । बाबाराव मारोती नरहारे 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


गाडीवडार (वि.जा. 


29 | लक्ष्मीबाई गोविदा वाघमारे 


वडार (वि.जा.) 


२८ । आनंदा मारोती नरहारे 


गाडीवडार (वि.जा.) 


२९ | बाबुराव हानवता नरहरे 


गाडीवडार (वि.जा.) 


३० | शांकर बालु पवार 


वडार (वि.जा.) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यचमु-२०२२/प्र.क्र.9३/योजना-१ 


३१ | fear WAT वाघमारे गाडीवडार (वि.जा.) 
३२ ।रमेशारामा नरहारे गाडीवडार (वि.जा.) 
३३ | पंडित Hara नरहारे वडार (वि.जा.) 
३४ । राजुमारोती नरहारे वडार (वि.जा.) 
३५ | विनायक गोविदा मानकरी गाडीवडार (वि.जा.) 
३६ | महादु मारोती नरहरे वडार (वि.जा.) 
३७ «| अनिल पंडित जाधव गाडीवडार (वि.जा.) 
३८ | कानबा हानवता नरहरे वडार (वि.जा.) 
३९ ।पपिराजीरामा पवार गाडीवडार (वि.जा.) 
Yo ।गणेडारामा नरहरे गाडीवडार (वि.जा.) 


5 C Digitally signed by KAILAS TARACHAND SAT UNKE 
KAILAS TARACHAND ०५0१५0 0-0 
MAHARASHTRA, OU = OTHER BACKWARD 
SA L U N K E BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 


Date: 2022.11.10 17:22:24 +05'30' 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


